बीम्स प्रणालीस संलग्न आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा 
राबविण्याकरीता महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळा 
अंतर्गत असणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांना यांना “आभासी 
स्वीय प्रपंजी लेखा अंतर्गत वितरण अधिकारी” 
(Disbursing Officer under PLA Account) घोषित करणे 
बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३०/१०/२०१९ 
वाचा 


१) झासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण/२०१४ /(३८/२०१४)/लेखा, दि. २२/०७/२०१५ 
२ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण/२०१७ /(१२/२०१७/लेखा, दि. १६/०५/२०१७ 


प्रस्तावना 


जलसंपदा विभागा अंतर्गत महामंडळे व त्या अंतर्गत कार्यालयांच्या लेखे व अनुषंगिक अभिलेखांमध्ये 
एकसुत्रीपणा आणणे, त्या द्वारे उपलब्ध होणाऱ्या माहितीची मांडणी अधिक उपयुक्त व वापर सुलभ करणेव लेख्यांचे 
तत्परतेने अद्यावतीकरण करणे शाक्य व्हावे याकरिता महामंडळांचे लेख्यांचे संगणकीकरण करण्यासंदर्भात 
MERAH सुचना शासन निर्णय दि.२२/०७/२०१५ नुसार देण्यात आलेल्या आहेत. 


शासन स्तरावरून महामंडळ व त्यांच्या अधिनिस्त क्षेत्रीय कार्यालयांना होणारे निधी वाटप व त्यातून केला 
जाणारा खर्च यावर प्रभावी नियंत्रण राखणे शाक्य व्हावे यादृष्टीने बीम्स (Budget Estimation, Allocation and 
Monitoring System) सारखी प्रणाली विकसित करण्यासाठी संबधीत माहितगार अधिकाऱ्यांची समिती संदर्भ क्र २ 
नुसार स्थापन करण्यात आली आहे. 


त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय सुचना केंद्रामार्फत (National Informatics Center) Integrated Finance 
Management System (IFMS) ही नवीन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. सदरहू प्रणाली प्रथम महाराष्ट्र 
कृष्णा खोरे महामंडळासाठी लागू करण्यात येणार आहे. प्रणाली कार्यान्वित करण्यापूर्वी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 
महामंडळा अंतर्गत असणाऱ्या विभाग प्रमुखांना संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. याबाबत शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ या कार्यालयाकडील सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेले स्वीय प्रपंजी 
लेखा खाते क्र.८५४१ योजना सांकेतांक क्र.८४४३००८१ कोषागार कार्यालय पुणे येथे आहे. सदर स्वीय प्रपंजी 
लेख्यामधून निधी आहरणासाठी कार्यकारी संचालक यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. परंतु नवीन विकसित 
होणाऱ्या Integrated Finance Management System (IFMS) (extended Beams) या प्रणालीसाठी महामंडळ 
अधिनिस्त कार्यकारी अभियंता यांचेकडून पुणे कोषागारातील महामंडळाच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यामधून रक्‍कम 
वितरीत करणे आवश्यक असल्याने सोबत जोडलेल्या यादीतील कार्यकारी अभियंता यांना “आभासी स्वीय 


शासन निर्णय क्रमांकः SHAM २०१९/(३३३/२०१९)/ळलपा भाग-२ 


प्रपंजी लेखा अंतर्गत वितरण अधिकारी” (Disbursing Officer under PLA Account) घोषित करण्यात 
येत आहे. 


सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ ३१९/२०१९/कोषा Wall ५, दिनांक १६/०९/२०१९ नुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०११२०८०९३६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 


P U rm j m a D eva n g DN: CN = Purnima Devang Desai, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


OU = Water Resources Department 


Desai Date: 2019.11.01 12:12:11 +05'30' 


(पु.दे.देसाई) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 

३. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य., मुंबई. 

४. विरोधी पक्ष नेते विधान परिषद / विधानसभा. 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ. 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

१५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१६. कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/जळगांव/औरंगाबाद/ठाणे. 

१७. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१८. आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ईप्रशासन मंडळ, पुणे. 

२०. कार्यासने अर्थ-१/२/लेखा/निवसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


ae 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


शासन निर्णय क्र ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/ लपा भाग -२ दि ३०.१०.२०१९ 


कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा पत्ता Existing DDO Code 


भयंता भवन, कृष्णानगर, सातारा 
2301003983 
विभाग क्र. २ 415003 


भयंता. धरण भवन, कृष्णानगर, सातारा 
2301004189 
विभाग 415003 


भयंता, कण आरफळ व ता. कराड 
2303003984 
विभाग क्र. २ जि. सातारा ४१५१०५ 


ता. बाई, जि. सातारा - ४१२८०२ 
प्रकल्प विभाग 


ता. बाई, जि. सातारा - ४१२८०२ 
विभाग 


कार्यकारी अभियंता, जिहे कटापूर |सिंचन भवन, कृष्णानगर, सातारा 


सिंचन 2301004287 
उपसा सिंचन विभाग 415003 


लघु प चंद्रभागानगर, ता ee 
विभाग पंढरपूर, जि. सोलापूर -४१३३०४ 
सांगवी (भाटघर) ता.भोरे जि.पुणे 2204003985 
प्रकल्प विभाग 
, भामा मलता 
९ नां मुठा ,स्वारगेट,पुणे-३७ 2201004004 
धरण विभाग 


go | सकारा आमयता, दुवगगा कालवा वारणा भवन, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर - 2601003982 
विभाग क्र.-१ 416003 
4 g ais पाटबंधार भयता, i र सिंचन भवन, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर > 2601903921 
पाटबंधारे विभाग (दक्षिण) 416003 
कार्यकारी अभियंता, वारणा कालवा xa 
RR FT वारणा , ओएथ वसाहत, वाळवाडी 2409003983 
भाग क्र.-९ फाटा, उरण, इस्लामपूर -415409 
4 3 ara घन है ed सिंचन भवन, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर = 2601003903 
विभाग क्र - २ 416003 
उपसा 
वारणाली वसाहत, विश्रांमबाग,सांगली 2401004334 
प्रकल्प विभाग क्र १ 416415 


"तता लत वारणाली वसाहत, विश्रांमबाग,सांगली 2401003921 
विभाग 416415 


उपसा Ta काय 
2303003968 
प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग कराड, जि. सातारा - ४१५१०७ 

पपगृह |ता. कडेगाव, देवराष्ट्रे जि. सांगली 2409004316 

विभाग क्र.-१ 415303 
वारणाली वसाहत, विश्रांमबाग,सांगली 2401004314 

416415 
‘ वारणाली वसाहत, विश्रांमबाग,सांगली - 2401004313 

उ.सि.व्य. विभाग 416415 
धरण 'मानगर, ता. माढा, जि. सोलापूर - 2206004119 

व्यवस्थापन विभाग 413209 


शासन निर्णय क्र ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/ लपा भाग -२ दि ३०.१०.२०१९ 


कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा पत्ता Existing DDO Code 


iat) 
कार्यकारी अभियंता, सोलापूर तत ती 
२१ ae ee सिंचन भवन, ऑफीसर्स क्लब जवळ, 2501003905 
पाटबधार वभाग गुरूंनानक चोक, सोलापूर -413003 
कार्यकारी AMAT, STH कालवा. [ऑफीस क्लब समोर, गुरुनानक चक 
२२ ससे क्लब समोर, गु डी 2501003991 
विभाग क्र.८ सोलापूर -413003 
कार्यकारी आभयंता, कालव 
२३ । वतत 2507003982 
विभाग क्र.९ पंढरपूर रोड, मंगळवेढा - 413305 
कार्यकारो भयं लघु पाटब?९ 
२४ , 2501003921 
विभाग ग्रुंनाथनगर, सोलापूर -413003 
कार्यकारी अभियंता, कुकडी बितरण 
२५ धिक 5404004291 
बांधकाम विभाग म्‌. पोस्ट कोळवडी, 414402 
पणे - 410503 


उस्मानाबाद 
3501003962 
मध्यम प्रकल्प विभाग सिंचन भवन, उस्मानाबाद -413501 
कार्यकारी अभियंता, सीना कोळेगाव 
विग सिना कोळेगाव कॉलनी, बार्शी रोड, ता. 3504004289 
प्रकल्प वभाग पराडा, जि उस्मानाबाद - 413502 
भयंता, कृष्णा सिं भवन, कृष्णानगर, सातारा त 
विभाग 415003 
कोयनानगर, ता. पाटण, जिसातारा - 2309004109 
विभाग 415207 
सातारा सिं भवन, कृष्णानगर, सातारा तक 
विभाग 415003 
व भयंता,.खडकवासला ।सिंचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार 
पाटबंधारे ; 2201004172 
als विभाग पेठ, पुणे, ४११०११ 
उपसा मुठा कालव्याजवळ,स्व 
2201003921 
व्यवस्थापन विभाग ४११०३७ 


